प्रस्तक खिडकी १ अंक ४१ - १४ मे २०२२ 


ते कवी, संगीतकार, लेखक, चित्रकार, समाज सुधारकही होते. साहित्यात नोबेल पारितोषिक मिळवणारे पहिले गैर-युरोपिअन होते. 
'शांतिनिकेतन' त्यांनीच सुरू केले, "गीतांजली", "काबुलीवाला" त्यांनीच लिहिले. आम्ही कोणाबद्दल बोलत आहोत हे तुम्हाला 
समजले असेलच! भारताचे राष्ट्रगीत लिहिणारे "गुरुदेव", म्हणजेच रवींद्रनाथ टागोर! 
रवींद्रनाथांची १६९वी जन्मतिथी ७ मे रोजी होऊन गेली. "प्रत्येक मूल हे 'देवाला अजून माणसाकडून आशा आहेत' हा संदेश घेऊन 
येत असते" असे म्हणणाऱ्या गुरुदेवांनी मुलांसाठी लिहिलेल्या काही गोष्टी-कविता आजच्या अंकातून पाहू. 


ओढ्यातून कागदाच्या होड्या सोडताना 

त्या पुढे जाऊन कोणालातरी सापडतील 
असे तुम्हाला वाटते का? 

या पुस्तकात अशाच एका मुळाची गोष्ट 

आहे. पारेजातकाच्या फुलांनी 


कधी विचार केला आहे का - जगात सर्वात 
पहिल्या चपला कोणी आणि कशा तयार केल्या 
असतील? मूळ बंगाळी भाषेत असलेली ही 
कविता शोभा भागवत यांनी मराठीत आणली 


आहे. चपला कशा तयार झाल्या 


pmb Ppa sonst haba 
ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक PE 
करा क्लिक करा. 


मोञ्यासाठी 
पोपटाचे शिक्षण 


करुया 
बबळची होडी 


बबळ नावाच्या मुळाची ओरिगामी करत करत या गोष्टीतून टागोर यांनी आपल्या शिक्षण 
सांगितलेली गोष्ट पाहू आणि करु सुद्धा! एका पद्धतीवर भाष्य केले आहे. शिक्षणात "मूल 
चौकोनी कागदाच्या डद्मनभर वेगवेगळ्या गोष्टी सोइन इतर सर्व गोष्टीनाच कसे महत्व आहे 
करण्यासाठी, आणि बबळूची होडी हे दाखवून देणारी उपहासात्मक गोष्ट 
कशी आहे हे पाहण्यासाठी "व्यय ती वाचण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. 


चित्रावर क्लिक करा. 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 
WwwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@ gmail.com | www.facebook.com/]idnyasakKkids 


